महाराष्ट्र शासन 


क्र. संकीर्ण ०१२०/५११४/प्र.क्र.१२/पोलळ ५ब 
गृह विभाग, मुख्य इमारत, 
दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, 
मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक- १७ फेब्रुवारी, २०२० 
वाचा :- 
१) शा.नि.,वित्त विभाग क्र.अंनियो-२०१७/प्र.क्र.२९/सेवा-४,दि.२९.०९.२०१८ 
२) पोलीस महासंचालक कार्यालयाचा क्र.पोमसं/३९/४२/सा.अ.-थोटे गट क्र.१४ औ.बाद/३२४ /२०१९ 
दि.१७.१२.२०१९ रोजीचा सानुग्रह अनुदान मंजुरीचा प्रस्ताव. 
३) श्री. किशोर दादासाहेब थोटे यांचे वारसदार श्रीमती भाग्यश्री किशोर थोटे यांचा परिभाषित अंशदान 
निवृत्तीवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत सानुग्रह अनुदान मिळण्याकरीता प्राप्त 
झालेला दिनांक ३०.७.२०१९ रोजीचा अर्ज 


आदेठा 


उपरोक्त क्रमांक २ अन्वये पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावासोबत श्रीमती 
भाग्यश्री किशोर थोटे यांच्या क्रमांक ३ येथे नमूद केलेल्या अर्जाच्या अनुषंगाने प्रशासकीय विभागप्रमुख हे त्यांना 
संदर्भ क्रमांक १ येथील वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अनियो-२०१७/प्र.क्र.२९/सेवा-४, 
दि.२९सप्टेंबर,२०१८ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार, श्री.किशोर दादासाहेब थोटे यांचे वारस श्रीमती 
भाग्यश्री किशोर थोटे, कल्याणी किशोर थोटे,दादासाहेब भाउराव थोटे व पुष्पाबाई दादासाहेब थोटे यांना 
सानुग्रह अनुदान रूपये १०,००,०००/-(अक्षरी रूपये दहा लाख फक्त) मंजूर करत आहेत. 

सदर “सानुग्रह अनुदान” श्री.किशोर दादासाहेब थोटे शासकीय सेवेत Vara seks शिपाई पदावर 
दि.२६.०७.२०१४ पासून सेवेत असताना १० वर्ष शासन सेवा होण्यापूर्वी दि.१.१२.२०१७ रोजी मृत्यू पावल्यामुळे 
मंजूर करण्यात येत आहे. सदर आदेश आदेशाच्या दिनांकापासून १ वर्ष कालावधीसाठी ग्राह्य राहतील. 

सदरचा खर्च “मागणी क्र.जी-६ २०७१-निवृत्तीवेतन व इतर सेवानिवृत्ती लाभ ०१ नागरी, १०३,अनुकंपा 
भत्ते,(००)(०६)-परिभाषित अंशदान/राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत सानुग्रह अनुदान (२०७१०७२२)” या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावी. 

सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००२१७१३०६३३९३२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Sandeep 
Gorakhnath Dhakane 
Date: 2020.02.17 13:09:24 +05'30' 


(संदीप ढाकणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- १ पोळीस महासंचाळक,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
२) जिल्हा कोषागार अधिकारी,औरंगाबाद यांना माहिती तथा उचित कार्यवाहीस्तव 
३) समादेशक रा.रा.पोलळीस बल गट क्र.१४,औरंगाबाद/ (आहरण व संवितरण अधिकारी) यांना माहिती 
तथा उचित कार्यवाहीस्तव 
४ श्रीमती भाग्यश्री किशोर थोटे व इतर ३ द्वारा समादेशक,रा.रा.पोलीस बल गट क्र.१४ औरंगाबाद. 


